महाराष्ट्र शासन 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत पोषण 
अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९ 


वाचा : - (9) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, दिनांक ११ जुले २०१८ 
(2) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६,दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाकडुन पोषण अभियानाची देशातील सर्व राज्यांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी 
करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने जागतिक बँकेच्या सहाय्याने अंमलात आणलेला (ISSNIP) कार्यक्रमाचा पोषण 
अभियाना मध्ये अंतर्भाव करुन त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिलेली आहे. पोषण अभियाना 
अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या फेज- | व फेज- ॥ जिल्हयांमध्ये पोषण अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सन 
२०१८-१९ मध्ये करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 
2. पोषण अभियान कार्यक्रमासाठी विधानमंडळाच्या फेब्रुवारी २०१९ च्या अधिवेशनात खालीलप्रमाणे 
पुरवणी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर पुरवणी मागणी प्रस्ताव मान्य झाला असून निधी खर्च 
करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिळेळी आहे. यास्तव रुपये ३०००.०० लाख (रुपये तीस कोटी फक्त) इतका निधी 
पोषण अभियानातंर्गत राबविण्यात येणा-या विविध बाबींवर खर्च करण्यास आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना,नवी मुंबई यांना शासन मंजूरी देत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष | बाब | अर्थसंकल्पित निधी 
केंद्र (८०%) २२३६२०८४ | ५०-इतर खर्च २४००.०० 
एकुण २४००.०० 
राज्य ( 20%) 223§2083 ५०-इतर Ud {00,00 
एकुण ३०००.०० 


३. Brame निर्णय वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.६७/व्यय-६,दिनांक ३०.३.२०१९ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१७४२३२३६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, 


मुंबई 


Lalsing 
Ramchandra Gujar « ; 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


122042 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६ 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
) अपर मुख्य सचिव ( नियोजन.),नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
७ अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८) प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९) प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०) प्रधान सचिव ,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) प्रधान सचिव ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२) प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
93) आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
१४) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५) महासंचालक,माहिती व प्रसिध्दी,मंत्रालय,मुंबई 
१६) सर्व विभागीय आयुक्त 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी 
१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१९) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 
२०) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास विभाग 
२१) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हापरिषद) 
२२) सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 
२३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
२४) महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माताबाल आरोग्य व पोषण मिडान-,मुंबई 
२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
२७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२८) कक्ष अधिकारी (का.४ महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 
तातडीने निधी BDS वर आयुक्‍्त,ए.बा.वि.से.नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
२९) निवड नस्ती (कार्यासन ६). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


